सन 2023-2028 टंचाई अंतर्गत मुळशी, ता. 
मुळशी येथील प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा 
योजनेच्या विशेष दुरूस्तीस प्रश्ञासकीय 
मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः टंचाई २०२४ /प्र.क्र. ५३/पापु १४ 
जी. टी. रुग्णालय संकुल इमारत, ७ वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख: १० मे, २०२४ 


वाचा- 


शासन निर्णय,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांक: टंचाई २०२४ /प्र.क्र. ५३/पापु १४, 
दिनांक ९ मे, २०२४ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


वाचा येथील संदर्भाधीन शासन निर्णयातील अट क्रमांक १ येथे नमूद “जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी 
मुळशी तालुक्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाली असल्याचे सर्व प्रथम घोषित करावे.” याऐवजी 
“जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी मुळशी तालुक्‍यातील सदर योजनेशी संबंधित गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची 
टंचाई निर्माण झाली असल्याचे सर्व प्रथम घोषित करावे.” असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०५१०१७३१०९१३२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVINKUMAR GULABRAO PAWAR 


IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASH 


ON: 
P RAVI N KU M A R SUPPLY AND SANITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=5d2dad0f66e8336730e2b666877a365c20f60db099de81 
771148, ICode=4001 rashtra, 
‘8F 18625ADB482A7EE25 12CEA93CE697388C95A99 
G U LA B RAO PAWA R C89E41£85COSA3DE8476488F, cn=PRAVINKUMAR GULABRAO 


Date: 2024.05.10 18:01:53 +05'30" 


(प्रविणकुमार पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, महसूल (मदत व पुनर्वसन) विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


Cc ww A -5 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकःटंचाई २०२४/प्र.क्र. 43 / UY १४ 


५. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई, 
६. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा / ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
महालेखाकार, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे 
९. जिल्हाधिकारी, पुणे 

१०. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
१२. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, पुणे 
१३. मा. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१४. प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
१५. निवड नस्ती (पापु-१४) 


पृष्ठरपैकी२ 


